र 
मंगळवार, दि. ७ जानेवारी २०२० WW 


७) श्रीगणपतिस्तोत्रम्‌ -१ 

सुवर्णवर्णसुंदरं सितेकदंतबन्धुरं ! 

गृहीतपाशकाङ्कशं वरप्रदाभयप्रदम्‌ !! 

चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं 

प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिँ न [[१]] 

सुवर्णवर्णसुंदर- सुवर्ण अर्थात सोने. त्या सोन्याप्रमाणे तेजस्वी 
रंग असलेले. 

सुवर्ण शब्द सु-वर्ण असा वापरल्यास त्याचा अर्थ सुंदर, 
आकर्षक रंग असा होतो. जगात सर्वाधिक आकर्षक रंग 
असतो लाल. सर्वप्रथम त्या रंगाकडेच आपले लक्ष जाते. 
मोरयाचा तो लाल रंग असल्यामुळे ते et ुंदर होत. 

सितेकदंतबन्धुर- सित म्हणजे पांढरा. बंधुर म्हणजे मनमोहक. 
ज्यांचा एक पांढरा दात अत्यंत मनमोहक आहे असे श्री गणेश 
सितेकदंतबन्धुर होत. 

गृहीतपाशकाङ्कश- भगवान गणेशांना चार हात असतात. 
यापैकी वरील दोन हात दृष्ट निर्दालनासाठी आहेत. त्यापैकी 
एका हातात पाश म्हणजे दोरी असते. दुष्ट शक्तींना नियंत्रित 
ठेवण्यासाठी, बांधून ठेवण्यासाठी हा पाश आहे. 

तर दुसऱ्या हातात अंकुश असतो. हत्ती सारख्या बलाढ्य 
जीवावर नियंत्रण ठेवणारा अंकुश. 

बरप्रदाभयप्रद- खालचे दोन हात सज्जन संरक्षणासाठी आहेत. 
त्यातील एका हातात सर्वश्रेष्ठ वर म्हणजे मोदक असतो. भक्तांना 
मिळणारा आतला आनंद, स्वानंद हाच सगळ्यात मोठा वर. 

तर दुसरा हात अभय प्रदान करतो. सन्मार्गावर, धर्म मार्गावर 
असणार्‍या सगळ्यांना भगवान अभय देतात. 

चतुर्भुज- भगवान श्रीगणेशांना चार हात आहेत. धर्म, 
अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ ज्यांच्या हातात 
अर्थात नियंत्रणात असतात त्यांना चतुर्भुज असे म्हणतात. 

त्रिलोचन- दैवी शक्तींना तीन नेत्रांचे वर्णन असते. सामान्य 
दोन डोळे हे भौतिक. तिसरा डोळा आध्यात्मिक दृष्टीचे प्रतीक 
आहे. अंतर्ज्ञान, दिव्यज्ञान याचे द्योतक आहे तृतीय नेत्र. 

भुजंगमोपवीतिन- ज्यांनी गळ्याच शेषनागाला यज्ञोपवीत 
रूपात धारण केले आहे असे. 

प्रफुल्लवारिजासन- वारि म्हणजे पाणी. त्यात जन्माला येते 
ते वारिज. अर्थात कमळ. अशा फुललेल्या कमळाचे आसन 
असलेले. 

गाणपत्य संप्रदायात स्वानंद नामक गणेशाच्या लोकात तथा 
साधकाच्या ब्रह्मरंग्रातील सहस्रदल कमलात भगवान गणेशांचे 
आसन वर्णिले आहे. 

भ सिंधुरानन अर्थात गजमुखी भगवान गणेशांचे मी भजन 
करतो. 


- दि. ८ जानेवारी २०२० ww 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ | 


८) श्री गणपतिस्तोत्रमू- २ 
किरीटहारकुंडलं प्रदीप्तबाहुभूषणं ! 
प्रचंडरत्लकङ्कणं प्रशोभिताङ््भ्रियष्टिकम्‌ !! 
प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरदरयप्रधारिणं ! 
सरत्नहेमनूपुरप्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजम्‌ ! !२!! 
आपल्या आराध्य देवतेच्या सोंद्याने विमोहित होणे ही 
भक्तांची आवडती गोष्ट. त्या देवतेच्या सोंदर्य वर्णनाने स्तोत्र 
वाङ्गय मोहरून येते. या श्लोकात पूज्यपाद आचार्यश्री भगवान 
श्री गणेशांच्या विविध अलंकारांचे वर्णन करीत आहेत. 
किरीटहारकुंडल - कोणाहीकडे पाहतांना सर्वप्रथम लक्ष 
चेहऱ्यावर जाते. भगवान श्री गणेश यांच्या मस्तकापासून 
आचार्य सुरुवात करतात. त्या गज मस्तकावर श्रीं नी रत्नजडित 
किरीट अर्थात मुकुट धारण केलेला आहे. 

संस्कृत भाषेत हार हा शब्द मोत्यांच्या माळां साठी 
उपयोगात आणतात. श्री मोर्‍यांनी कंठात अशा अनेक माळा 
धारण केल्या आहेत. 

भगवान श्री शूर्पकणांनी आपल्या कानात रत्नजडित कुंडले 
धारण केली आहेत. 

प्रदीप्तबाहुभूषण- चेहऱ्यावरून नजर नंतर खांद्यांवर हातांवर 
जाते. तेथील भूषणांचा विचार करता पुढील वर्णन येते ते 
भगवंताच्या बाहभूषणांचे.ते प्रदीप्त अर्थात अत्यंत उज्वल, 
तेजस्वी आहेत. 

प्रचंडरत्नकङ्कण - बाजूबंदानंतर आचार्य श्री मनगटा मध्ये 
असणाऱ्या कंकणांचे सौंदर्य वर्णित आहेत. 

यामध्ये प्रचंडरत्न असा शब्द योजिला आहे. त्याचा एक 
अर्थ खूप मोठे मोठे रत्न लावलेले आहेत असा होतो. तर दुसरा 
अर्थ अत्यंत तेजस्वी र्न लावलेले आहेत असा होतो. 

प्रशोभिताड्ट्रियष्टिक- शेवटी भगवंताच्या चरणकमलावर 
लक्ष जाते. याकरिता आचार्य श्री प्रशोभित आणि यष्टी अशा 
दोन बाबींचे वर्णन करतात. 

प्रशोभित अर्थांत अत्यंत शोभून दिसणारे असा पहिल्या 
शब्दाचा अर्थ स्पष्ट आहे. 
तर यष्टि म्हणजे काडी. त्याचा संदर्भ कसा? तर काडी 
म्हणजे मजबूत गोष्ट. भगवान गणेशांचे चरण अत्यंत मजबूत 
आहेत हा एक अर्थ. तसेच काडीच्या भरवशावर गुराखी 
इत्यादी लोक सर्व प्राण्यांना नियंत्रित करतात. त्याप्रमाणे भगवान 
गणेशांचा चरणकमलाड्वारे सकल जीवांचे संचालन होते हा 
भाव. 
प्रभातमूर्यसुन्दराम्बरदवयप्रधारिण- अंबर अर्थात वस्न. नेसलेले 
सोवळे आणि पांघरलेले उपरणे म्हणजे अंबरद्रय. 
भगवान गणेशांनी परिधान केलेली ही बस्ने उगवत्या 
सूर्याप्रमाणे लालबुंद आहेत. उगवत्या सूर्याच्या प्रसन्नतेचा, 
आकर्षकतेचा विचार त्यात आहे. 
सरत्नहेमनूपुरप्रशोभिताङ्घिपङ्कज- शेवटी वर्णन आहे ते 
चरणकमलातील नुपुरांचे, रत्नजडित सुवर्ण नूपुर हा शब्दप्रयोग 
फार महत्त्वाचा आहे. शास्त्रात सोन्याचे दागिने कमरेच्या वर 
वापरण्याची पद्धत आहे. पायातील नूपुरे कधीही सोन्याची 
करत नाहीत. अपवाद असतो फक्त राजाचा. सम्राटू किंवा 
सम्राज्ञी यांनाच सोन्याची नुपुरे परिधान करता येतात. भगवान 
गणेश सर्व इश्वर महेश्वरांचे सम्राट असल्याने त्यांची नुपुरे सुवर्णाची 
आहेत. 
अशा विविध भूषणांनी मोरयांचे सौंदर्यं अधिकच उजळून 
निघत आहे. 


र 
गुरूवार, दि. ९ जानेवारी २०२० 


९) श्री गणपतिस्तोत्र- ३ 

सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारूचामरं ! 

गृहप्रदेन्दुसुन्दरं युगक्षणप्रमोदितम्‌ !! 

कवी्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं ! 

षडक्षरस्वरूपिणं भजे गजेंद्ररूपिणम्‌ !! ३।। 

सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारूचामर- राजवेभवाचे वर्णन करताना 
छत्र आणि चामराचे उल्लेख केले जातात. छत्र अर्थात मस्तकावरील 
ताप हारक उपकरण. त्याचा उल्लेख न करता आचार्य केवळ चामराचा 
उल्लेख करतात. जणू मोरयाच्या मस्तकावर काही नाहीच आणि त्यांना 
कशाचाच तापही नाही हे सहज सांगण्याची त्यांची पद्धती आहे. 

चामर अर्थात चवरी. दासींनी वारा घालण्यासाठी वापरण्याचे हे 
उपकरण. मोरया च्या जवळचे हे उपकरण देखील अत्यंत सौंदर्यपूर्ण 
असे सोन्याने मढवलेले आहे. 

गृहप्रदन्दुसुन्दर- भगवान श्री गणेश भक्तांना चंद्राप्रमाणे सुंदर घर 
प्रदान करतात. यातील चंद्राप्रमाणे हा उल्लेख मोठा सुंदर आहे. चंद्र 
जसा आकर्षक, स्वच्छ, प्रसन्न, शीतल, आल्हाददायक तसे घर. 
अर्थात या सर्व गोष्टी ज्या घरात मिळतात असे घर. समाधान देणारे 
घर. आनंद देणारे घर. 

युगक्षणप्रमोदित- युग म्हणजे चार. कृतयुग ते कलियुग. युगक्षण 
म्हणजे चार क्षण. अर्थात अत्यल्पकाळ. असे अल्पकाळात प्रसन्न 
होणारे ते युगक्षणप्रमोदित. 

कवींद्रचित्तरञ्जक- कवीं मधील जे श्रेष्ठ ते कवींद्र. त्यांच्या 
चित्ताला आकर्षित करणाऱया मोरयाला कवींद्रचित्तरञ्जक असे म्हणतात. 

महाविपत्तिभञ्जक- महान संकटांचा विनाश करणारे. सगळ्यात 
मोठे संकट आहे हा भवसागर. त्यातून अर्थात जन्ममृत्युच्या चक्रातून 
मुक्ती देणारे. 

षडक्षरस्वरूपिन्‌ - भगवान श्री गणेशांच्या असंख्य मंत्रांपेकी 
एकाक्षरी महामंत्रानंतरचा अत्यंत महत्त्वाचा मंत्र आहे षडक्षरी महामंत्र. 
त्या मंत्राची अधिष्ठात्री देवता असणाऱया भगवंतांना म्हणतात 
षडक्षरस्वरूपिर. 

गजेंद्ररुपिन्‌ - या श्लोकात शेवटी आचार्यश्री गेंद्ररुपिन्‌ असे 
संबोधन योजतात. श्रेष्ठ अशा गजराजाचे मुख असणारे सामान्य 
अर्थ. तर शास्त्रात गज शब्द निर्गुण- निराकारासाठी वापरतात. सर्वच 
महेश्वर यादृष्टीने गज आहेत. त्यांनाही ब्रह्मच म्हणतात. त्या सर्व 
ब्रह्मांचे अधिपती, जे ब्रह्मणस्पती श्री गणेश ते गजेद्ररुपिन्‌ होत. 

अशा श्रीगणेशांचे मी भजन करतो. 


ड दि. १० जानेवारी २०२० 


१०) श्री गणपतिस्तोत्रम्‌ - ४ 

विरञ्चिविष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं! 

गिरीशदर्शनेच्छया प्रकटितं पराम्बया ! ! 

निरंतरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनेः ! 

महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलम्‌ !!४!! 

गाणपत्य संप्रदायाने आग्रहाने प्रतिपादित केलेल्या, भगवान 
गणेशाच्या सर्वपूज्य, सर्वादिपूज्य, परब्रह्म स्वरूपाला जगद्रुर 
शंकराचार्य स्वामी महाराज नेमक्या शब्दात व्यक्त करीत आहेत. 

आपल्या डोक्यातील श्री गणेशांच्या शिवपुत्र, पार्वतीनंदन 
या भूमिकेला फाटा देणारा हा श्लोक. मग काय आहे श्रीगणेशांचे 
नेमके स्वरूप? 

विरञ्चिविष्णुवन्दित- विरंची अर्थात भगवान ब्रह्मदेव. 
विष्णु ,भगवान श्रीहरी. यांनी वंदन केलेले ते विरज्चिविष्णुवन्दित. 

विरूपलोचनस्तुत- भगवान शंकरांना त्रिनेत्रधारी म्हणतात. 
हा तिसरा डोळा हे त्यांचे विशेष रूप आहे. त्यामुळे त्यांना 
विरूपलोचन असे म्हणतात. ते भगवान शंकर ज्यांची स्तुती 
करतात ते श्री गणेश 

विरूपलोचनस्तुत होत. 

गिरीशदर्शनेच्छया प्रकटितं पराम्बया - भगवान श्रीगणेशांकडे 
पाहण्याची दृष्टीच आमूलाग्र बदलून टाकणारी ही ओळ. भगवान 
जगद्रुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, गिरीश अर्थात 
भगवान शंकर. त्यांना दर्शनाची इच्छा झाल्यामुळे देवी पार्वतीने 
ज्यांना प्रगट केले आहे असे आहेत श्री गणेश.ते शिवपुत्र 
नाहीत. केवळ पार्वतीनंदन नाहीत. त्या दोघांनाही वंदनीय 
आहेत. त्यांना दर्शनाची इच्छा होते त्यावेळी प्रार्थना करून ते 
ज्यांना प्रगट करतात ते मोरया आहेत, गिरीशदशनिच्छया प्रकटितं 
पराम्बया . निरंतर अर्थात सातत्यपूर्णरीत्या, नेहमी. 

सुरासुर अर्थात देव आणि दैत्य देखील. 

सपुत्रवामलोचनैः- सपुत्र अर्थात मुलाबाळांसह, वामलोचना 
अर्थात ्री.पल्ली. 

महामखेष्टकर्मसु- मख म्हणजे यज्ञ. महामख अर्थात सर्व 
महत्वाची कायें.सर्व कार्ये यज्ञस्वरूप असावीत हा भाव. इष्टकर्म 
अर्थात अपेक्षित गोष्टींच्या प्राप्तीसाठी केलेले कर्म. 

सगळ्यांचा एकत्रित अर्थ करता, देव आणि देत्य देखील 
आपल्या अपेक्षित कामाला पूर्ण करण्यासाठी यज्ञ करताना, 
आरंभी बिघ्न विनाशासाठी ज्यांचे स्मरण करतात असे. 

तुंदिल- धष्टपुष्ट, गुबगुबीत. अशी देहयष्टी असणाऱ्या त्या 
भगवान गणेशांचे मी स्मरण करतो. 


शनिवार, दि. ११ जानेवारी २०२० ७४/७ 


९८२२६४४६११ 


११) श्री गणपतिस्तोत्रम-५ 
मदौघलुब्धचञ्चलालिमज्जुगुञ्जितारवं ! 
प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम्‌ !! 
अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकं ! 
नमामि नित्यमादरेण वक्रतुंडनायकम्‌! !५ !! 


ss nds - एका अत्यंत मनोहारी 
प्रसन्न घरचे आचार्यश्रींनी तितक्याच विलोभनीय रीतीने केलेले 
हे वर्णन, 

अली म्हणजे भुंगा. चंचल अर्थात सदैव इकडे तिकडे 
फिरत असलेले असे ते भुंगे. 

ते का आले? तर भगवान श्री गणेशांच्या गज मस्तकावरून 
अखंड स्वत असलेल्या ज्ञानमदाच्या ओघावर लुब्ध झालेले ते 
मुनौमानसरूप भुंगे . 

मंजू अत्यंत मृदु असे चित्ताकर्षक. गुंजारव अर्थात भुंग्यांच्या 
द्वारे केला जाणारा गुंऽ5 गुंऽ5 असा, रव म्हणजे आवाज. 

एकत्रितरीत्या पाहता ज्यांच्या गंडस्थळावरून अखंड 
वाहणार्या मदाच्या ओघामुळे आकृष्ट झालेल्या भुंग्यांच्या मंजुळ 
अशा गुंजारवाने अधिकच आत्ममग्न झालेले. 

प्रबुद्धचित्तरञ्जक - प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानी. आत्मज्ञानी. 
अध्यात्मविद्या विशारद. अशा शास्रवेत्यांच्या चित्ताला आकर्षित 
करणारे. त्यांच्या चित्तात सतत ज्यांचे चितन चालते असे. त्या 
चिंतनानेच त्यांचे रंजन करणारे म्हणजे त्यांना आनंद प्रदान 
करणारे ते प्रबुद्धचित्तरञ्जक. 

प्रमोदकर्णचालक- आपल्याच आनंदात कान हलवत 
असलेले. हा झाला सामान्य अर्थ. पण वेगळ्या अर्थाने आनंद 
झाला तरच कान हलवणारे. अर्थात त्यांना आवडेल असे 
त्यांचे नामस्मरण कानावर पडले तरच प्रसन्नपणे ते कानावर 
घेणारे. अन्य गोष्टी आपल्या सुपा सारख्या कानाने पाखडून 
उडवून लावणारे ते प्रमोदकर्णचालक. 

अनन्यभक्तिमानवं प्रचंडमुक्तीदायक- जे भगवान गणेशांची 
अनन्य भक्ती करतात त्यांना भगवान श्रीगणेश प्रचंड अर्थात 
तेजस्वी अशी मुक्ती प्रदान करतात. यातील मुक्ती शब्द फार 
महत्त्वाचा आहे. मोक्ष म्हटलेले नाही. याच जीवनात जिवंतपणी 
मिळणारा परमोच्च आनंद म्हणजे मुक्ती. ती मोरया च्या कृपेने 
मिळते. 

मुक्ती हवी माये पासून. माया ही वेडीवाकडी आहे. त्या 
वक्रा असणाऱ्या मायेला जे तोंडाने म्हणजे फुंकरीने उडवून 
लावतात त्यांना वक्रतुंड असे म्हणतात. 

पूज्यपाद आचार्य श्री म्हणतात की अशा कक्रतुंडांचे मी 
नित्य आदराने नमन करतो. 


१२) श्री गणपतिस्तोत्रम्‌ -६ 

दारिद्रयविद्रावणमाशु कामदं ! 

स्तोत्रं पठेदेतदजस्रमादरात्‌ !! 

पुत्री कलत्रस्वजनेषु मेत्री 

पुमान्‌ भवेदेकवरप्रसादात्‌ !! ६!! 

भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक स्तोत्राच्या शेवटी फलश्रुती दिलेली 
असते. 

निर्गुण निराकार परब्रह्माची निष्काम उपासना! हे जरी 
मानवी जीवनाचे परम ध्येय असले तरी सर्वसामान्य जीवांसाठी 
ते सहजसुलभ नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

सामान्य जीव हा सकामच असणार. आपल्या त्या 
मनोकामनांच्या पूर्तीसाठी तो सगुण साकार स्वरूपाचीच 
आराधना करणार. हे वास्तव जादुरु स्वीकारतात आणि म्हणूनच 
अद्वैताच्या परमोच्च अवस्थेत न बसणाऱ्या सगुण उपासनेला 
साह्यभूत होणारी स्तोत्रे ते सामान्य माणसाला रचून देतात. 

व्यवहारव्यस्त गृहस्थ व्यक्तिमत्वांसाठीच ही स्तोत्रे असल्याने 
त्यांच्या या समस्यांच्या पूर्तीचा मार्ग यात आहे हे सांगण्यासाठीच 
ते म्हणतात, 

दारिद्रयविद्रावण- हे स्तोत्र दारिद्र्याला विरघळवून टाकणारे 
आहे. 

आशु कामद- अल्पावधीत अपेक्षित असणारे सर्वकाही 
प्रदान करणारे आहे. 

पुत्र अर्थात संतती, कलत्र अर्थात सहधर्मचारिणी ही 
आनंदाची साधने देखील प्राप्त होतील. 

स्वजनेषु मेत्री- ही मोठी सुंदर गोष्ट आचार्य मांडत आहेत. 
आपल्या नातेवाइकांमध्ये, आप्तस्वकीयांमध्ये आपल्याला 
मित्राप्रमाणे प्रिय स्थान लाभेल. ही भेट खरोखरच मोठी मार्मिक 
आहे. 

सामान्य जीवनातील आनंदाच्या साधनांमध्ये मैत्री हे 
सगळ्यात सुंदर माध्यम आहे. 

नातेवाईक आपण ठरवून मिळवत नाही. ते आहेत तसे 
स्वीकारणे भाग असते. पण मैत्रीचे तसे नाही. ती विचारपूर्वक 
केली जाते. त्यामुळेच मित्रांसह माणूस अधिक आनंदी असतो. 
आचार्य श्री म्हणतात की गणेश कृपेने तोच आनंद नातेवाईकांसह 
मिळेल. त्यामुळेच ही शुभेच्छा आगळीवेगळी ठरते. 

हे सर्व ज्या गणेशांच्या कृपेने मिळणार त्यांच्यासाठी आचार्य 
शेवटच्या ओळीत शब्द वापरतात एकवर. अर्थात हे सर्व वर 
देण्यास एकटे श्रीगणेशच समर्थ आहेत. 

त्या श्रीगणेशांना सादर वंदन असो. 

जय गजानन. 


